अनुसूचित जातीच्या मुलां-मुलींसाठी सुरू 
करण्यात आलेल्या शाहू, फुले, आंबेडकर 
निवासी/अनिवासी शाळांचा खर्च भागविण्यासाठी 
लेखाशिर्षास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: बीसीएच-२०२०/प्र.क.४६/शिक्षण-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 94 जून, २०२१ 


वाचा-१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक-बीसीएच- 
२०१८/प्र.क्र.६१/शिक्षण-२,दिनांक ८ मार्च,२०१९. 
ज्ञापन:- 


राज्य शासनाने केंद्राच्या योजनेसाठी शिफारस केलेल्या परंतु केंद्र शासनाकडून अनुदान न 
मिळणाऱ्या व स्वयंसेवी संस्थामार्फत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींकरीता चालविल्या जाणाऱ्या एकूण १६५ 
आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाची शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजना या नावाने राज्य 
शासनाने नवीन योजना सुरू करून सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून २० % प्रमाणे शासनाचे पुढील 
आदेश होईपर्यंत तपासणीच्या अधीन राहून शासन निर्णय दिनांक ८ मार्च,२०१९ अन्वये अनुदान मंजूर केलेले 
आहे. 

२. अनुदान मंजूर केलेल्या सदर निवासी/अनिवासी झाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे भोजन, निवास व 
इतर शैक्षणिक सुविधा यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी खालील लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्र.एन-३ (ष-03) 
२२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर | 2225 Welfare of Scheduled Castes, 


मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण तल का Tribe; 1 
asses and Minorities. 


poo q अनुसूचित जातीचे कल्याण 01 Welfare of Scheduled Castes 
७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशहोष घटक योजना | 789 Special Component Plan for 
Scheduled Castes 
(03) अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना । (03) Grant to Scheduled Caste and 
भोजन. निवास व शैक्षणिक सुविधांसाठी : Navbaudha Students for Food, 
दै निवास व SGN शैक्षणिक सुविधांसाठी Residence and Education Facilities 


अनुदान 

(03) (02) अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी शाहू, | (03) (02) | Opening of Shahu, Phule, Ambedkar 
आंबेडकर दड निवासी/अनिवासी Residental/Non Residental Schools 

फुले, आंबेडकर / ताळा for Scheduled Caste Students 

सुरू करणे 


कार्यक्रम/दत्तमत (२२२५ एफ ५६८) Scheme/Voted (2225 F 568) 


२. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचारविनिमय 
करून त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/ 
यु.ओ.आर-८७/२०२०-२१/५२९, दि.१८.३.२०२१ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१८/२०२१ अर्थ-७, दि.१.६.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीसह अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क.४६/शिक्षण-२ 


३. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०६१५१६४४५९८७२२ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Anil Kondaji 
Ahire 


(अ. of. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल 9,2 (लेखा व अनुज्ञेयता/,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२. महालेखापाल १,२ (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७) मंत्रालय, मुंबई, 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई, 

५. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. रोखलेखापाल, (लेखा शाखा) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/शिक्षण-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


